“उप आयुक्‍त” गट-अ या संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांची दिनांक ०१/०१/२०२१ रोजीची 
अंतिम ज्येष्ठता सूची प्रसिद्ध करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कौडल्य,रोजगार,उद्योजकता व नाविन्यता विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : ज्येसूची-२०२१/प्र.क्र.१६१/प्रशा-२ 
मंत्रालय (विस्तार इमारत), दालन क्र.४३५ , ४ था मजला, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक : २८ जुन २०२२ 


वाचा : 9) उप आयुकत, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय यांचे पत्र 
क्रमांक कौविरोवउसं-२/राजप/आस्था/(१७/१८)/२३०५, दिनांक ०६/०४/२०२१ 
२) सामान्य प्रशासन विभाग,शासन निर्णय क्रमांक : एसआरव्ही-२०११ /प्रक्र.२८४/ 
१२, दिनांक २१.१०.२०११ 


शासन परिपत्रक :- 


कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता यंत्रणेतील “उप आयुक्‍त ” गट-अ या संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांची दिनांक ०१/०१/२०२१ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता सूची प्रपत्र-अ मध्ये या परिपत्रकान्वये 
प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. 


२. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/"//.॥8॥॥/०५9॥॥॥8.90०९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक 
२०२२०६२८१२४८४४४५०३ असा आहे. हे शासन परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करून 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by PRABHAKAR A SANKHE 
P RAB HAKA R A DN: CN = PRABHAKAR A SANKHE, C = IN, S = 
Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = SKILL DEVELOPMENT 


सोबत : प्रपत्र-अ , SA N K H E ee AND EMPLOYMENT 


D 
Date: 2022.06.28 12:52:27 +05'30" 


(प्रभाकर संखे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति : आयुक्‍त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय , कोकण भवन, नवी मुंबई. 
प्रत : १) सर्व संबंधित अधिकारी ( आयुक्‍्तालयामार्फत). 
२) निवड नस्ती. 


प्रपत्र-अ 


शासन परिपत्रक, कौशल्य विकास,रोजगार व उद्योजकता विभाग, क्रमांक ज्येसूची-२०२१/प्र.क्र.१६१/प्रशा-२(रोजगार), दिनांक २८ जुन, २०२२ सोबतचे सहपत्र 
उप आयुक्त, गट अ या संवर्गाची (वेतनश्रेणी पे बॅन्ड ₹ ६७७००-२०८७००, वेतनस्तर एस २३) दिनांक ०१/०१/२०२१ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासुची 


अ. । ज्येष्ठ नाव प्रवर्ग # जन्मतारीख | नियुक्ती ।$नियुक्तीम येष्ठता दिनांक/ | सेवानिवृत्ती क्षणिक अभिप्राय 
क्र. | क्रमांक (नियुक्‍ती दिनांक । (सरळसेवेने/ ज्येष्ठतेचा मानीव | दिनांक अर्हता 
नंतर प्रवर्ग मर्यादीत विभागीय | दिनांक @ 
बदलला परीक्षेव्दारे नियुक्‍त 
असल्यास उमेदवारांचा 
त्याचा गुणवत्ता क्रमांक व 
दिनांक) परीक्षेचे वर्ष) 
| | २ ३ 1 ee षु ६ 1 ७ ८ ९ 1१० | 
q q | श्री. दि.दे.पवार । वि.जा. (आओ) | 92.02.9880 | 30.08.2002 4 ३०.०४.२००८ ३१.०८.२०२५ | dhs Aan, 
(म.नं.) (aA) डिप्लोमा इन आर.डी. 
बी.एम.एस (कॉम्प्युटर) 
२ २ श्री.सु.रा.काळबांडे | इ.मा.व. | ०७.०६.१९६५ | ०३.०५.२००८ पदोन्नतीने ०३.०५.२००८ ३०.०६.२०२३ | एम.एस.डब्ल्यु. 
(म.नं.) (म.नं.) 
3 3. श्री. सु.द.सैदाणे इ.मा.व | २८.०५.१९६८ | ०३.०५.२००८ पदोन्नतीने ०३.०५.२००८ | ३१.०५.२०२६ । एम.कॉम. (एम.पी.एम) 
(म.नं.) (म.नं.) 
४ ४ | श्री. अ.भि.पवार SALA | ०५.१२.१९६२ | 09.09.2008 पदोन्नतीने ०१.०१.२००९ ३१.१२.२०२० | बी.एस.सी. दिनांक 
(म.पू. (म.पू. (कृषी) .३१.१२.२०२० 
(म.नं.)रोजी 
सेवानिवृत्त 
षु षु श्री. श.बा.अंगणे भ.ज. (बो | १२.०३.१९६५ | 09.09.2008 पदोन्नतीने ०१.०१.२००९ ३१.०३.२०२३ | बी.ई. (मेकॅनिकल) 
(म.पू.) (म.पू.) 


